प्रशासकीय मान्यता : सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत 
प्राप्त अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचडी-२०२०/प्र.क्र.३७/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२० 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
क्र.जिनिस/जिवायो/१८-१९/संस-२/सरु/प्रमंआ/२०१३, दि. १५.११.२०१९ 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/सरु धुळे 
/जिवायो /यख/२०१९-२०/३-म/२४०/२०२०, दिनांक ०७.०१.२०२० 


वाचा: १) 
2) 
3) 
8) 
4) 
शासन निर्णय :- 


सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे या संस्थेस संदर्भाधीन दिनांक १५.११.२०१९ च्या पत्रान्वये सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून खालील 
तक्त्यात नमूद रुपये १,२८,२२,०९६/-(रुपये एक कोटी अठ्ठावीस लक्ष बावीस हजार शहाण्णव 
wed) ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत एकूण किमत 
संख्या (रु) 
el अल्टीमेटेड रंपेड ब्लड कल्वर सिस्टम Fae | ११००००० ११००००० 
२ झेरॉक्स मशिन 3 १००००० ३००००० 
३ वातानुकूलित यंत्र (एसी) १.४ ९ ३२००० २८८००० 
४  । फ्रिज १७५ लिटर | 9° | २५५०० २५५००० 
५ | बीपी अँपरेट्स (डिजीटल) १७ २७७८ ४७२२६ 
६  । व्हील चेअर २० १४१४० २८२८०० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०२०/प्र.क्र.३७ /प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत एकूण किमत 
संख्या (रु) 
७ =| SRM मशिन ०६ ३३७६८ २०२६०८ 
८ | बीपी अँपरेट्स ३९ ४९९५ १९४८०५ 
९ | Say ट्रांली विद स्ट्रेचर १२ २३३६४ २८०३६८ 
| ao | फाउलर बेड ०५ १८४०८ ९२०४० 
a ड्रेसिंग ट्रांली (४० बाय २० बाय ३६) ०८ २०७६८ १६६१४४ 
(एफएस) 
१२ | आय.व्ही.स्टण्ड (स्टेनलेस स्टील) ४६ ४१०६ १८८८७६ 
१३ | डिसेक्टींग मायक्रोस्कोप ०२ ७४६४ १४९२८ 
१४ | सिंगल Ura डायग्नोस्टीक लप्रोस्कोप | od | q २९९००० २९९००० 
१५ | सिंगल पंकक्‍्वर लप्रोस्कोप अक्सेसरीज कि. १ २९९००० २९९००० 
१६ | इलेक्ट्रिक कॉटरी सजिकल युनिट Ro ८७३६० ८७३६० 
१७ । मोबाईल ऑपरेटींग लाईट्स ०३ ७४५०० २२३५०० 
१८ | ऑपरेटींग लाईटस सिलींग माऊन्टेड | q २९८००० २९८००० 
डबल डोम १००००० SRT 
१९ । पब्लिक अड्रेस सिस्टीम ०२ २७१४० ५४२८० 
२० «|| हाट प्लेट | od | ५०१८ ५०१८ 
२१ । ड्रेसिंगट्रे ५ सेट ०५ ४८०५ २४०२५ 
२२ | मल्टीपरा५परा मानिटर ०२ १६२४०० ३२४८०० 
२३ | वॉल माऊंटेड एक्झामिनेशन लाईट ०५ २०१६० १००८०० 
२४ | वॉल माऊंटेड TIAN [ee | २६८८० २६८८० 
२५ | इन्फन्ट TIAN विद ट्रॉली eae | ४७०४० ४७०४० 
२६ । फॉरमलीन वेपो रायझर २८/३ ०५ ५९३६ २९६८० 
२७ | फारमलीन GU रायझर 23/3 ०४ ५१५२ २०६०८ 
२८ | अल्ट्रासोनीक क्लीनर | od | १८८८०० १८८८०० 
२९ | सीओटू इनसफ्लेटर ०२ ७२८०० १४५६०० 
३० | Hal कार्ट (एसएस) ०४ ४२२५४ १६९०१६ 
३१ | SEAN SIS फाल्डींग | od | २९१०० २९१०० 
३२ । सिंगल UM रेक्झीन Hess HOA =| ६८०० ६८०० 
Yess फॉर फॉल्डींग स्ट्रेचर ट्रॉली 
३३ | ड्रेसिंग ट्राली (एसएस फ्रेमवर्क अँण्ड ०५ २५९३० १२९६५० 
एसएस शेल्व्हज्‌ विद बाऊल अँण्ड 
बकीट) 
३४ | मेयोजट्रांली (एसएस ट्युब्युलर फ्रेमवर्क (| १ ९८०० ९८०० 
अँण्ड एसएस ट्रे) 
३५ | सोईल्ड लिनन ट्रॉली (WAT ०२ ८२९७ १६५९४ 
३६ | इमर्जन्सी अँण्ड रिकव्हरी eich} | 208 | q ७३८७३ ७३८७३ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०२०/प्र.क्र.३७ /प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत एकूण किमत 
संख्या (रु) 
३७ । डिलीव्हरी सेट ३० ९९६२ २९८८६० 
३८ । अँडल्ट रिससिटेशन किट ०२ ४२०० ८४०० 
३९ _। बेबी वेईंग स्केल ०५ ९७०० ४८५०० 
vo | सिंगल पंक्वर ल॑प्नरोस्कोप झेड शोप fee] २९९००० २९९००० 
४१ । सीओटू सिलींडर ०२ २७४४० ५४८८० 
४२ | डबल स्टेप स्टूल (माईल्ड स्टील) ०७ ४५५३ ३१८७१ 
83. | डरगट्रॉली विद माईल्ड स्टील फ्रेमवर्क ०८ १०२६६ ८२१२८ 
माईल्ड ]ोल्व्हज अँण्ड इलेक्ट्रीकल 
सॉकेट्स 
४४ | मल्टीपर्पज मॉनिटर eich} विद माईल्ड ०२ ३८९८४ ७७९६८ 
स्टील फ्रेमवर्क माईल्ड स्टील MEST 
अँण्ड इलेक्ट्रीकल सॉकेट्स 
४५ | इन्स्ट्रमेन्ट ट्राळी (एसएस फ्रेमवर्क अण्ड | १७४८८ १७४८८ 
एसएस शोल्व्हज) 
४६ | इन्स्ट्रमेन्ट ट्रांळी (एसएस फ्रेमवर्क अण्ड णि १९७२५ १९७२५ 
एसएस शोल्व्हज) ३६ (लेन्थ) X Io 
(विड्थ) X ३६ (हाईट) 
४७ | ईसीजी मशिन | of | ३८००० 35८००० 
४८ । रिव्हाल्व्हींग चेअर फुल हाय बंक ०५ २२६०० ११३००० 
४९  । स्टेथोस्कोप ६० ७६२ ४५७२० 
4o स्टील HIS (१९८० X 894 X ४८५) ee: = | १९७9०० १९७७००० 
५१ । एअर कुलर ६५ लिटर ०६ २२५०० १३५००० 
५२ | इन्स्ट्रमेन्ट ट्राली 3g X २४% 32 03 १७४६४ ५२३९२ 
५३ | झेरॉक्स मशिन ०३ ४४९९९ १३४९९७ 
५४ | बोन अँण्ड मिट कटींग मशिन |, ee २९२४०४ २९२४०४ 
५५ | मॅन्युअल रोटरी मायक्रोटोम | od | १०८३२४ १०८३२४ 
५६ । सोफासेट ०२ ४७६०० ९५२०० 
५७ । अँडव्हान्सड कॉम्प्युटर ०७ ४०००० २८०००० 
YC प्रिटर ol9 20000 १४०००० 
५९ | कमर्सिअल मॅन्युअल ड्राईव्ह फ्लोअर ०४ ७४३०० २९७२०० 
स्वीपर विद जंबो क्लिनिंग सेट 
६० | फॉगर मशिन विद अँक्सेसरीज हर्बल ०४ ७२६०० २९०४०० 
पेस्टीसाईड्स सेट 
६१ | Seay क्लिनर मशिन विद ०४ ६८४०० २७३६०० 
अँन्टीबॅक्टेरिअळल fro सेट 
६२ | हॅन्ड हेल्ड व्हॅक्युम क्लिनर मशिन | १० | २८६०० २८६००० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०२०/प्र.क्र.३७ /प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग | प्रतिनग किंमत एकूण किमत 
संख्या (रु) 
हॅन्ड प्रेज्ञार स्प्रेअर विद सेनिटेशन 
लिक्विड सेट 
६३ | Gpax विद फ्लोअर क्लिनर लिक्विड ०४ ७५००० ३००००० 
सेट 
६४ । हाऊस किपिंग ट्रांली विद अँक्सेसरीज ०७ ४२५०० २९७५०० 
सेट 
६५ । लॉन कटींग मशिन [nee | ३५००० ३५००० 
६६ । वोटर डिस्टीलेशन युनिट (एसएस) ०२ २०००० ४०००० 
६७ | एअर कंडीशन 2 टन ०६ ५०००० ३००००० 
६८ | एलसीडी प्रोजेक्टर | od | ६५००० ६५००० 
६९ । सेन्ट्रीफ्युज मशिन विद 92X94 VANS । ०२ २५००० ५०००० 
अँगल रोटर 
७० । क्वार्टझ डिस्टीलेडान युनिट (५० Ltr. ष्य २५००० २५००० 
Hr) 
७१ | ea टेबल | ot | १८८८०० १८८८०० 
७२ । क्वाट्री मशिन ४०० Seay विद a १६८००० १६८००० 
टीयूआरपी 
७३ | SS HORA मानिटर विद ext बंक 03 ६०००० १८०००० 
अप 
७४ | eat Roar (विद Jax} बंक अप) ०३ ६५००० १९५००० 
७५ । ऑपरेशन टेबल विद सर्जन स्टूल Pee =] १२९८०० १२९८०० 
७६ । स्लीट लम्प बायोमायक्रोस्कोप Peet] २२४००० २२४००० 
७७ । सर्जिकल ऑप्थेल्मिक ऑपरेटींग फं १ २२४००० २२४००० 
मायक्रोस्कोप 
७८ = | सिनोप्टोफोर | od | १५६८०० १५६८०० 
७९ । सजिकल कॉटरी pee. | २६८००० २६८००० 
८० | सजिकल चेअर ०२ ७५००० १५०००० 
८१ | एलईडी ऑपरेशन थिएटर पेडीस्टीअल a ८५१२० ८५१२० 
लॅम्प 
एकूण १२८२२०९६ 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत उपलब्ध निधीतून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०२०/प्र.क्र.३७ /प्रशा-१ 


qo. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुम्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक ( वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त IRA निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " 
या शीर्षकाखाळील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०२०/प्र.क्र.३७ /प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


लेखा शीर्ष ४५१५ 
सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
४५१५ - इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च 
(००) ८०० - इतर खर्च 
४३ - जिल्हा योजना धुळे 
(४३) (०१) - इतर जिल्हा योजना 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४५१५ ०६९२) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३११३१८३००४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN ae 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


